राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) 
योजनेअंतर्गत सन २०२१-२२ या वित्तीय 
वर्षाकरिता केंद्र शासनाकडून राज्य हिऱ्याच्या 
पहिल्या हप्त्याचा दुसरा भाग म्हणून प्राप्त 
झालेला निधी वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः राग्रास्व- २०२१ /प्र. क्र. ८४ /आस्था-१५ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक : ०५ जानेवारी, २०२२ 

वाचा :- 

१. शासन निर्णय क्रमांकः राग्नास्व- २०१८ /प्र.क्र.१०२ (भाग-२)/आस्था-१५, दि. २० फेब्रुवारी, २०१९ 

२. शासन निर्णय क्रमांक रागांपं- २०१६ /प्र.क्र. १३६/आस्था-१५ (यो-४), दि. ५ मार्च, २०१९. 

३. शासन निर्णय क्रमांक राग्रास्व २०२१/प्र.क्र.५८/आस्था १५, दिनांक २९ सप्टेंबर, २०२१. 

४. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार यांची क्र. के-११०११/१३/२०२१-सीबी, दि. ०८ नोव्हेंबर, २०२१ ची २ पत्रे. 

५. शासन निर्णय क्रमांक WATT २०२१/प्र.क्र.८४/आस्था १५, दिनांक २६ नोव्हेंबर, २०२१ (केंद्र हिस्सा व राज्य हिस्सा) 

६. पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार यांची क्र. के-११०११/१३/२०२१-सीबी, दि. १६ डिसेंबर, २०२१ ची ४ पत्रे. 
प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाने पंचायती राज व्यवस्थेच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र शासनाच्या "राजीव गांधी पंचायत 

सठाक्तीकरण अभियान" या योजनेचे पुनर्गठन करुन “राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान” ही योजना सन २०१८-१९ 
पासून लागू केली आहे . सदर योजना केंद्र शासन पुरस्कृत असून या योजनेच्या निधीचे प्रमाण हे केंद्र हिस्सा 
६०% व राज्य हिस्सा ४०% असे आहे. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (Rastriya Gram Swaraj Abhiyan) ही 
केंद्र पुरस्कृत योजना दिनांक १ एप्रिल, २०१८ पासून कार्यान्वित करण्यात आली आहे. सदरची केंद्र पुरस्कृत 
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (Rastriya Gram Swaraj Abhiyan) ही योजना या विभागाच्या क्रमांक राग्रास्व- 
२०१८ /प्र.क्र.१०२ (भाग-२)//आस्था-१५, दिनांक २० फेब्रुवारी, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये राज्यात 
राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. 
२. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियानाच्या सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरिता रु. २२२.७९ लक्ष (रुपये दोनऱो 
बावीस कोटी एकोणऐंशी लक्ष wad) वार्षिक कृती आराखड्यास केंद्र शासनाने मंजूरी दिलेली आहे . 
त्याअनुषंगाने पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या दिनांक ०८ नोव्हेंबर, २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये 
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत राज्यास सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी (5057 Capital करिता रु. 
300,00 लक्ष व TSP-General करिता रु. २२८.८ लक्ष पहिला हप्ता म्हणून रु. ५२८.८ लक्ष (रुपये पाच कोटी 
अठ्ठावीस लक्ष ऐंशी हजार फक्‍त) इतका निधी उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ५ च्या शासन निर्णयान्वये वितरित 
करण्यात आला आहे. त्याच प्रमाणात राज्य हिस्सा ४०% SCSP Capital करिता रु. १९९.९८ लक्ष व TSP- 


शासन निर्णय क्रमांक-राग्रस्व- 2029 /प्र. क्र. ८४ /आस्था-१५ 


General करिता रु. १५२.५२ लक्ष असा एकूण रु. ३५२.५ लक्ष इतका निधी संदर्भ क्रमांक ५ अन्वये वितरित केला 
आहे. 

जु; केंद्र शासनाकडून संदर्भ क्रमांक ६ येथील पत्रानुसार प्राप्त झालेल्या केंद्र हिऱड्याच्या प्रमाणात राज्य 
हिऱड्याकरीता पहिला हप्त्याचा दुसरा भाग म्हणून ४०% या प्रमाणात रु. २२२७.९० लक्ष (रुपये बावीस कोटी 
सत्तावीस लक्ष नव्वद हजार फक्त) इतका निधी B.D.S. वर उपलब्ध करुन State Nodal Officer राज्य प्रकल्प 
संचालक, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पुणे यांना उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता 


शासन निर्णय :- 
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) (६०:४०) या केंद्रपुरस्कृत 

योजनेसाठी राज्य हिइऱ्याच्या पहिल्या हप्त्याचा दुसरा भाग म्हणून रु . २२२७.९० लक्ष (रुपये बावीस कोटी 
सत्तावीस लक्ष नव्वद हजार फक्त) इतका निधी [ रु.१००.०० लक्ष (रुपये एक कोटी फक्त ) Non SCST 
(Capital) साठी, रु. ८६६.६७ लक्ष (रुपये आठ कोटी सहासष्ट लक्ष सदुसष्ट हजार फक्त) SC/SP General 
करिता, रु. ३९४.५६ लक्ष ( रुपये तीन कोटी चौऱ्याण्णव लक्ष छप्पन्न हजार फक्त ) SCST ( Capital) करिता 
आणि रु.८६६.६७ लक्ष (रुपये आठ कोटी सहासष्ट लक्ष सदुसष्ट हजार फक्त ) TSP General) करिता ] 
याप्रमाणे State Nodal Officer राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पुणे यांना उपलब्ध करुन 
देण्यात येत आहे. 
२. राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पुणे यांना वितरित करावयाचा निधी विभागीय 
आयुक्त कार्यालय, पुणे यांच्या अधिनस्त ठेवण्यात येत आहे . उप आयुक्‍त (आस्थापना), विभागीय आयुक्‍त 
कार्यालय पुणे हे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम पाहतील. उप आयुक्‍त (आस्थापना) यांनी संबंधित 
State Nodal Officer राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पुणे यांना अनुदान वितरित करावे. 
State Nodal Officer राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पुणे यांनी जिल्हा परिषदांना सदर 
निधी मंजूर वार्षिक कृती आराखडयाप्रमाणे वितरित करावा. 
३. याशासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून होणारा खर्च अत्यंत काटकसरीने केला 
जाईल याबाबत State Nodal Officer राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पुणे यांनी व सर्व 
मुख्य कार्यकारी जिल्हा परिषद यांनी दक्षता घ्यावी. राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पुणे 
यांनी या योजनेसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार व उक्त 
संदर्भ क्रमांक ६ येथील केंद्र शासनाच्या पत्रातील सूचनांनुसार संबंधितांना वितरित करावा आणि वितरित 
केलेल्या निधीचा उपयोग योग्य प्रकारे होतो किंवा नाही याबाबत खातरजमा करुन घ्यावी . त्याचप्रमाणे होणाऱ्या 
खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आणि निश्चित केलेली उदिष्टे, झालेली साध्ये यावरील झालेल्या खर्चाचा आढावा घेऊन 
शासनास तात्काळ अहवाल पाठवावा. तसेच खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र देखील सादर करावे. 
४. या अनुदानातून State Nodal Officer राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, पुणे 
यांनी केलेल्या खर्चाचे स्वतंत्र लेखे व पुस्तके तपासणीचे अधिकार महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१ 
मुंबई आणि महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र - २, नागपूर यांना राहतील व त्यांना त्यांचे काम योग्य तऱ्हेने 
पार पाडता यावे म्हणून संबंधित संस्था / कार्यालय संपूर्ण मदत/ सहकार्य करावे. 
५. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर केलेल्या अनुदानातून होणारा खर्च मागणी क्र .एल-२, २०५३ जिल्हा 

प्रशासन, ०९३ जिल्हा आस्थापना राज्य क्षेत्र,०६) पंच, सरपंच, सचिव, अशासकीय सदस्यांना प्रशिक्षण, (०६) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांक-राग्रस्व- २०२१ /प्र. क्र. ८४ /आस्था-१५ 


(०७ राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ( राज्य हिस्सा ४०%),लेखाशिर्ष क्र. 24ZAI, ३१ सहायक अनुदाने 
(वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखाली सन २०२१-२२ मध्ये मंजूर असलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकण्यात यावा. 

६. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ भाग पहिला, उपविभाग १ ते ५ मधील 
तरतुदीनुसार शासन निर्णय दिनांक १५.०४.२०१५ सोबतच्या उपविभाग ३ मधील अ.क्र.४ परि.२७ (२) नुसार 
प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारांचा वापर करुन वित्त विभागाच्या शासन निर्णय 
क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०२१ मधील सूचनांना अनुलक्षून तसेच वित्त 
विभागाच्या अर्थोपाय शाखेकडील दिनांक ३१.१२.२०२१ च्या ईमेल द्वारे प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 

करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१०५१८३३००६३२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 

साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


SUNIL ae 
SURYAKANT =) cttoo cuematicusyoyardas 
HANJE Date: 2022.01.07 13:32:35 +05'20 
(सुनिल हंजे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा.राज्यपालांचे सचिव 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

३. मा.मंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.राज्यमंत्री (ग्राम विकास) यांचे खाजगी सचिव 


५. मा. विरोधी पक्षनेता महाराष्ट्र विधानपरिषद/ विधानसभा, विधानभवन मुंबई. 

६. मा.विधान सभा/ मा.विधान परिषद सदस्य (सर्वी 

७. मा.अध्यक्ष, जिल्हा परिषद (सर्व) 

८. मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव 

९. मा.अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) यांचे स्वीय सहायक 

१०. मा.अप्पर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय सहायक 

११. मा.प्रधान सचिव (ग्राम विकास) यांचे स्वीय सहायक 

१२. मा.प्रधान सचिव (आदिवासी विकास) यांचे स्वीय सहायक 

१३. मा. प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
१४. मा.प्रधान सचिव (माहिती व तंत्रज्ञान) यांचे स्वीय सहायक 

१५. विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

१६.महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रश्ञासन प्रबोधिनी (यशदा), बाणेर रोड, पुणे 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक-राग्रस्व- २०२१ /प्र. क्र. ८४ /आस्था-१५ 


१७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

१८. उप सचिव (सर्व) ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, 24 ASS पथ, फोर्ट, मुंबई 
१९. वित्त विभाग (व्यय-१५/अर्थसंकल्प-१७ मंत्रालय, मुंबई-३२ 

२०. नियोजन विभाग (का.क्र.१४४४), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२१. कार्यासन (वित्त-१), ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, 24 मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई 
२२. निवडनस्ती-आस्था-१५ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


